रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिध्दी 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ 
मधील प्रलंबित देयकाची रक्‍कम 
अदा करण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/ प्र.क्र.१२/ रेशीम कक्ष 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.१९/ 
रेशीम कक्ष, दिनांक १८ एप्रिल, २०१८. 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व Gale विभाग, क्रमांक केपूयो -२०२०/ प्र.क्र.१२/ 
रेशीम कक्ष, दिनांक ०९ जानेवारी, २०२३, 

माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई यांचे कार्यादेश क्र.वृत्तचित्र -२०२३/ 
सहकार प व व विभाग/ रेशीम कक्ष/ जा.प्र/ कार्या-9/११६२, दि.२७.जानेवारी, २०२३ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं -२०२२/ प्र.क्र.४३/ अर्थबळ, दिनांक ०८ 
फेब्रुवारी, २०२३ 

संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक रेशीम/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी/जाहिरात 
डिझाईन/देयक/ २०२२-२३/३३४, दि.१३ मार्च, २०२३. 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व Gale विभाग, क्रमांक केपूयो -२०२०/ प्र.क्र.१२/ 
रेशीम कक्ष, दिनांक २८ मार्च, २०२३, 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व Gale विभाग, क्रमांक केपूयो -२०२०/ प्र.क्र.१२/ 
रेशीम कक्ष, दिनांक ३० मार्च, २०२३, 

शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४६/ अर्थबळ दि.१२ एप्रिल, 
2023 

संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक रेशीम/ कार्या-१०/ प्रचार व प्रसिध्दी निधी मागणी / 
प्रस्ताव /२०२३-२४/९७७, दि.०२ ऑगस्ट, २०२३ 


१०) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक रेशीम/ कार्या-१०/ प्रचार व प्रसिध्दी निधी मागणी / 


प्रस्ताव /२०२३-२४/११२५, दि.३० ऑगस्ट, 2023 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/ प्र.क्र.१२/ रेशीम कक्ष 


यस्तावना :- 
राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगातून मिळणारे शाश्वत उत्पन्न व शासकीय योजनांची 


माहिती महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांवर इलेक्ट्रॉनीक साईन बोर्डद्वारे 
देण्याबाबतचा प्रस्तावानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या माध्यम 
आराखड्यास व त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्दीसाठी येणाऱ्या अंदाजित एकूण रक्‍कम ₹ 
९९,६५,८०८/-(१८% GST सह) (अक्षरी रुपये नव्यान्नव लक्ष पासष्ट हजार आठशे आठ फक्त) 
इतक्या खर्चास दि.०९.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या संदर्भाधीन दि.२७.०१.२०२३ रोजीच्या 
आदेशानुसार मे.शिवम अँडव्हरटायझींग एजन्सिज, नागपूर यांना राज्यातील ६९ बसस्थांनकावर 
रेशीम योजनेची जाहीरात दि.६ फेब्रुवारी, २०२३ ते ७ मार्च, 2023 (३० दिवस) पर्यत देण्याबाबत 
कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने मे. शिवम अँडव्हरटायझींग एजन्सी, नागपूर 
यांनी उक्त कालावधीत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ६९ बसस्थानंकावर 
इलेक्ट्रॉनीक साईन बोर्डाद्वारे रेशीम aha प्रचार व प्रसिध्दी केल्याचे देयक दि.०९.०३.२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये सादर केले होते. सदर देयक अदा करण्यासाठी संचालक (रेशीम) यांनी दि.१३ 
मार्च, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये ₹९९,६५,८०८/- लक्ष इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती 
केली होती. तथापि, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सदर कार्यक्रमांतर्गत ₹१००.०० लक्ष इतक्या 
अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी सुधारीत अंदाजानूसार Wo टक्के इतका निधी म्हणजेच ₹७०.०० लक्ष 
इतका निधी उपलब्ध होणार असल्याने उक्त निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्याची 
विनंती नियोजन व वित्त विभागास करण्यात आली असता वित्त विभागाने सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षात सदर कार्यक्रमांतर्गत सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत १०० टक्के इतका निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता प्रदान केली. त्यानुसार रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 या 
वित्तीय वर्षात संदर्भाधिन दि.२८ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ₹७०.०० लक्ष इतका 
निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. रेशीम योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीच्या 
जाहीरातीचे एकूण देयक ₹ ९९,६५,८०८/- पैकी ₹७०,००,०००/- वजा जाता ₹२९,६५,८०८/- 
इतकी रक्‍कम अदा करणे प्रलंबीत असल्याने Vad निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती संचालक 
(रेशीम) यांनी संदर्भाधिन दि.२ ऑगस्ट, २०२३ व दि.३० ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केली 
आहे. त्या अनुषंगाने सदर निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याची विनंती 
नियोजन व वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्यास अनुसरून वित्त विभागाने उक्त कामाचे 
प्रलंबीत देयक चालू वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २८५१ ६५७४, २६ जाहिरात व 
प्रसिध्दी या लेखाशिर्षातून भागविण्यास व सदर लेखाशिर्षांतर्गत ₹२९.६५ लाख इतका निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. वित्त विभागाच्या दि.१२ एप्रिल,२०२३ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामधील प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०२३ अखेर ) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/ प्र.क्र.१२/ रेशीम कक्ष 


आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या Wo टक्केच्या मर्यादेत बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करण्याबाबत नमूद केले आहे. सबब, 
रेशीम उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील प्रलंबित 
देयकांचा खर्च भागविण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय:- 

राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगातून मिळणारे शाश्वत उत्पन्न व शासकीय योजनांची 
माहिती महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांवर Seer साईन बोर्डाद्वारे रेशीम 
उद्योगाचा प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील मे.शिवम 
अँडव्हरटायझींग एजन्सी, नागपूर यांच्या प्रलंबित देयकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी 
₹२९,६५,८०८/- (जीएसटीसह) (अक्षरी रुपये एकोणतीस GI पासष्ट हजार आठऱो आठ फक्त) 
इतका निधी संचालक (रेशीम) यांना वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी खर्च करताना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, वित्तीय नियम व वित्त 
विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शतींचे पालन करावे. निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र 
महालेखापाल व शासनास विहित मुदतीत सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. उक्त निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्यासाठी लेखाधिकारी, रेशीम 
संचालनालय, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, संचालक, रेशीम संचालनालय, 
नागपूर यांना नियंत्रण अधिकारी (५003) म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उक्त निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर संचालक (रेशीम) यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनावंरच खर्च करण्यात यावा. सदर योजनेंतर्गत मंजूर 
निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


५ उक्त खर्च हा “मागणी क्र.व्ही-२, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ००, १०७, रेशीम उद्योग, 
(०१) विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य, (०१)(०१) राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत रेशीम 
उद्योगाचा प्रचार व प्रसिद्धी (कार्यक्रम) (२८५१६५७४), २६, जाहिरात व प्रसिद्धी” अंतर्गत सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. हाझासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ /विनियम, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग- 
Gear, उपविभाग-१, अ.क्र.६, नियमक्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच, नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.६१५/२०२३/ व्यय-२, दि.०२.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/ प्र.क्र.१२/ रेशीम कक्ष 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०४१४५६१९९७०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 

S H RA D D H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=189da489d797e 1 e6a67b7d97496ef70683916299ea 


DEVEN Scar an aswcmenencearst 
KOCHAREKAR ८0५५000 0 
(श्रध्दा कोचरेकर ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) प्रधान महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १व २, मुंबई/ नागपूर 
२) महालेखापाल, लेखापरिक्षा महाराष्ट्र २, नागपूर 
३) कोषागार अधिकारी, नागपूर 
४) अ.मु.स. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) अ.मु.स (वित्त विभाग) (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई 
६) सचिव (वस्त्रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई 
७) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर 
९) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 


१०) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/ अमरावती/ पुणे 

११) उपसचिव (रेशीम) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) उपसचिव (अर्थसंकल्प -१७ स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


